वाचा - 
१ 


— 


२ 


— 


2) 


8) 


जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील सर्व गट-अ आणि गट-ब 
(राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 
कार्यमूल्यमापन अहवाल महापार प्रणालीत 
ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याकरीता 
Organaisation Unit निहाय प्राथमिक परिरक्षक, 
अतिरिक्त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांची 
नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ एप्रिल, २०२२ 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीएफआर-१२१७/प्र.क्र.१३१/१३, 
दि.१५.१२.२०१७ 
शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्र. गोपअ-२०१७/प्र.क्र.११०/१७/गो.का., 
दि.०६.०२.२०१८ 
शासन पत्र, जलसंपदा विभाग क्र.गोपअ-२०१७/प्र.क्र.११०/१७/गो.का., दि.१४.०३.२०१८ व 
दि.१९.०३.२०१८ 
शासन परिपत्रक, जलसंपदा विभाग, क्र.गोपअ-२०१७/प्र.क्र.११०/ १७/गो.का., 
दि.१०.०४.२०१८ 


शासन परिपत्रक :- 
महापार (mahaPAR) या ऑनलाईन कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्यांच्या प्रणाळीत 


सन २०१७-१८ पासून सर्व गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे 


कार्यमूल्यमापन अहवाल ऑनलाईन पध्दतीने नोंदविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या 


अनुषंगाने 


संदर्भ क्रमांक ४ येथे नमूद शासन परिपत्रकान्वये जलसंपदा विभागाच्या 


अधिपत्याखालील कार्यालयाकरीता प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) व Organisation 


Uniit (OU) निश्चित करण्यात आले होते. सदर प्राथमिक परिरक्षक यांनी प्रत्येक Organisation 


Uniit (OU) Fetes गट-अ आणि गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यमूल्यमापन 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अहवाल तयार करण्यासाठी अतिरिक्त परिरक्षक (Altermate Custodian) यांची नियुक्‍ती 


करण्याबाबतही शासन परिपत्रकात नमूद करण्यात आले होते. परंतु जलसंपदा विभागांतर्गत 


क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची संख्या जास्त असल्याने सदर परिपत्रकानुसार केलेल्या 


नियुक्‍तीमुळे महापार प्रणालीवर प्रत्यक्ष काम करताना अडचणी उद्धवत असल्याचे निदर्शनास 


आले आहे. यास्तव दि.१०.०४.२०१८ च्या परिपत्रकासोबत चे परिशिष्ट अधिक्रमित करण्यात येत 


असून सुधारित परिशिष्ट या परिपत्रकासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -“अ” प्रमाणे राहील. 


२. सामान्य प्रशासन विभाग व NIC Unit यांना गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) संवर्गातील 


अधिकाऱ्यांची आवश्‍यक माहिती प्राप्त करुन देणेसाठी तसेच महापार प्रणालीमध्ये ऑनलाईन 


कार्यमूल्यमापन अहवाल नोंदविण्याच्या कामाचे व्यवस्थापन व नियंत्रण, क्षेत्रिय स्तरापासून ते 


शासन स्तरापर्यंत सुरळीत कार्यान्वित करण्यासाठी वेगवेगळया स्तरावर समन्वय व नियंत्रण 


अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभागांतर्गत विविध 


कार्यालयात क्षेत्रीय स्तरावर प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्त परिरक्षक व पार व्यवस्थापक यांची 


सोबतच्या परिशिष्ट- अ नुसार नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


३. मुख्य अभियंता हे प्राथमिक परिरक्षक (Primary Custodian) म्हणून कार्य करतील, तर 


मुख्य अभियंता कार्यालयातील सहायक मुख्य अभियंता हे अतिरिक्‍त परिरक्षक (Alternative 


Custodian) तसेच अधीक्षक अभियंता कार्यालयातील उप / सहायक अधीक्षक अभियंता हे 


अतिरिक्त परिरक्षक (Alternative Custodian व वर्ग-३ चे कर्मचारी हे पार व्यवस्थापक (Par 


Manager) म्हणून कार्य करतील. . 


8. Organisation unit असलेल्या कार्यालयाने त्यांच्या कार्यालयात नियुक्‍त केलेल्या 


प्राथमिक परिरक्षक, अतिरिक्‍त परिक्षक, पार व्यवस्थापन यांचे रोल निश्चित करण्यासाठी 


संबंधितांची नावे Support-mahapar@nic.in या ईमेळ आयडीवर तसेच शासनास देखील 


स्वतंत्रपणे कळवावी. सदर रोल निश्चित झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी / कर्मचारी mahaPAR 


प्रणालीवर कार्यवाही करतील. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


५.  महापार प्रणालीमध्ये विविध स्तरावर कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या शासन परिपत्रकातील परिशिष्ट-फ मध्ये 


दर्गविल्याप्रमाणे असतील. त्याचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


६. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करुन देण्यात असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०४२८१४४३२२२४२७ असा आहे. 


हे शासन परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने . 


Digitally signed by KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 
KA | [_ A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

ou=WATER RESOURCES DEPARTMENT, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=9a27 dfb4b6256843f8c1809ab4420a59790d825d 


1fe9528b0173f1603963ddb7, 
pseudonym=BCF91AD2CBD5640CFA1DABO0655BEAE83 
A361F00, 
serialNumber=05EE2306C341BA74D47D58063086FC4D7 


BILONIKAR 3000 
(केलास वि.बिलोणीकर) 
सह सचिव, जलसंपदा विभाग 
प्रत, 

१. सर्व महासंचालक / कार्यकारी संचालक / मुख्य अभियंता / अधीक्षक अभियंता, 
जलसंपदा विभाग 

२. सामान्य प्रशासन विभाग/का.१३, मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (आ.वर्ग-१) / (आ.वर्ग-२) / 
(आ.(शा.अ.), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. निवडनस्ती, गोपनीय कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


परिशिष्ट-१ 
अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
हि २ ३ ४ षु 
| मुख्य अभियंता, कोकण | मुख्य अभियंता, | १ सहायक मुख्य अभियंता, | महापारचे काम 
प्रदेश, जलसंपदा विभाग, | कोकण प्रदेश, । (मुख्य अभियंता, कोकण | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
मुंबई (सदर OU मध्ये । जलसंपदा विभाग, प्रदेश, जलसंपदा विभाग, | कर्मचाऱ्यांची | 
कागेकारी सैवालक, मुंबई मुंबई) कार्यालयनिहाय संख्या 
य ता ae २) उप / सहायक अधीक्षक | खालीलप्रमाणे राहील 
| अभियंता (अ.अ. कोकण | + 
महामंडळ, ठाणे या पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, | 9) कार्यकारी 
कार्यालयातील राजपित्रत ठाणे, कळवा) संचालक, कोकण 
अधिकाऱ्यांचा समावेश ३) उप / सहायक अधीक्षक | पाटबंधारे विकास 
आहे, MH- अभियंता (अ.अ. कोकण | महामंडळ, ठाणे यांचे 
IRRIGATION-CHIEF पाटबंधारे मंडळ, ओरस, | कार्यालय-१. 
ENGINEER-WRD- सिंधुदूर्ग a) ee ee 
४) उप / सहायक अधीक्षक | कोकण प्रदेश, 
pone a (अ.अ., ठाणे पाटबंधारे | जलसंपदा विभाग यांचे 
MUMBAI मंडळ, ठाणे) कार्यालय - १. 
५) उप / सहायक अधीक्षक | 3) सदर मु. अ. 
(अ.अ., रत्नागिरी पाटबंधारे | कार्यालयांतर्गत सर्व 
मंडळ, कुवरबांव  - | अधीक्षक अभियंता 
रत्नागिरी) यांचे कार्यालय- २ 
२ मुख्य अभियंता (जसं, | मुख्य अभियंता । १ सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
जलसंपदा विभाग, पुणे | (जस, जलसंपदा । (मुख्य अभियंता (जसं), | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
(सदर ou मध्ये कार्यकारी | विभाग, पुणे | जलसंपदा विभाग, पुणे कर्मचाऱ्यांची 
२) उप /सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 


संचालक, 
म.कृ.खो.वि.महामंडळ, पुणे 


या कार्यालयातील 
राजपत्रित अधिकार्‍यांचा 
समावेठा& आहे.  ॥॥-- 


IRRIGATION-CHIEF 
ENGINEER-WATER 
RESOURCES-WRD- 
PUNE 


अभियंता (अ.अ.पुणे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
पुणे) 


3) उप /सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.कोल्हापूर 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
कोल्हापूर) 


४ उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.सांगली 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
सांगली) 


खालीलप्रमाणे राहील 
१) कार्यकारी 
संचाळक, महाराष्ट्र 
कृष्णा खोरे पाटबंधारे 
विकास महामंडळ, पुणे 
पे. 

मुख्य अभियंता, (जसं), 
जलसंपदा विभाग, पुणे 
यांचे कार्यालय - १. 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


PROJECT-WRD-PUNE 


3) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.भिमा कालवे 
मंडळ, सोलापूर) 


४) उप/ सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.सातारा 
पाटबधारे प्रकल्प मंडळ, 
सातारा) 


५) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.उस्मानाबाद 
पाटबंधारे मंडळ, 
उस्मानाबाद 


६) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.कुकडी 
सिंचन मंडळ, पुणे) 


७) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.ई प्रशासन 
मंडळ, पुणे) 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
५) उप / सहायक अधीक्षक २ सदर मु. अ. 
अभियंता,(अ.अ. पुणे | कार्यालयांतर्गत सर्व 
पाटबंधारे मंडळ, पुणे) अधीक्षक अभियंता 
६) उप / सहायक अधीक्षक | यांचे कार्यालय- २ 
अभियंता,  (अ.अ.सातारा 
सिंचन मंडळ, सातारा) 

3 मुख्य अभियंता (विप्रो, | मुख्य अभियंता | १) सहायक मुख्य अभियंता, | महापारचे काम 
जसंवि, पुणे MH | (विप्रो, जसंवि, पुणे | (मु.अ. (विप्र, जसंवि, पुणे) | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
IRRIGATION-CHIEF 2) उप / सहायक अधीक्षक । कर्मचाऱ्यांची 
हग ता अभियंता, (अ.अ.लाक्षेवि, | कार्यालयनिहाय संख्या 

मंडळ सोलापूर) खालीलप्रमाणे राहील 


१ मुख्य अभियंता, 
(विप्रो, जसंवि, पुणे 
यांचे कार्यालय - १. 

2) सदर मु. अ. 
कार्यालयांतर्गत सर्व 
अधीक्षक अभियंता 
यांचे कार्यालय- २ 


मुख्य अभियंता, जसंवि, 
जळगांव (सदर OU मध्ये 
कार्यकारी संचालक, तापी 
खोरे पाटबंधारे विकास 
महामंडळ, जळगांव या 
कार्यालयातील राजपत्रित 
अधिकाऱ्यांचा समावेश 


मुख्य अभियंता, 
जसंवि, जळगांव 


१) सहायक मुख्य अभियंता 
(मुख्य अभियंता, जसंवि, 


जळगांव) 
२) उप /सहायक अधीक्षक 
अभियंता  (अ.अ.लाक्षेवि, 
जळगांव) 
३) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता  (अ.अ.जळगांव 


महापारचे काम 
पहाणारे वर्ग-३ च्या 
कर्मचाऱ्यांची 
कार्यालयनिहाय संख्या 
खालीलप्रमाणे 
राहील:- 

१) कार्यकारी 


संचाळक, तापी खोरे 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
आहे.) पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, | पाटबंधारे विकास 
MH-IRRIGATION- जळगांव) महामंडळ यांचे 
CHIEF ENGINEER - ४) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालय-१. a 
TAPI IRRIGATION il a 9 जरि a ee 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, , जळगांव यांचे 
DEVLOPMENT धुळे) कागि तये. त. 
CORPORATION- ३) सदर मु. अ 
JALGAON कार्यालयांतर्गत सर्व 
अधीक्षक अभियंता 
यांचे कार्यालय- २ 
षु मुख्य अभियंता, जसंवि, | मुख्य अभियंता, | १ सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
औरंगाबाद (सदर OU मध्ये | जसंवि, औरंगाबाद | (मुख्य अभियंता, जसंवि, | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
कार्यकारी संचालक, औरंगाबाद) कर्मचाऱ्यांची 
गोदावरी मराठवाडा 2) उप /सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 
पाटबंधारे विकास अभियंता (अ.अ.औरंगाबाद | खालीलप्रमाणे 
महामाडळ, औरंगाबाद या पाटबंधारे मंडळ, औरंगाबाद) | राहील:- 
कार्यालयातील 3) उप / सहायक अधीक्षक |) मुख्य अभियंता, 
अधिकाऱ्यांचा  समावेझा अभियंता (अ.अ.बीड | जसंवि, औरंगाबाद 
आहे. MH-IRRIGATION- पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ । यांचे कार्यालय -१. 
CHIEF = ENGINEER- परळी-बीड) २ सदर मु. अ 
WATER RESOURCES- 3) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयांतर्गत सर्व 
WRD-AURANGABAD अभियंता (अ.अ.नांदेड | अधीक्षक अभियंता 


पाटबंधारे मंडळ, नांदेड) 


४) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.उस्मानाबाद 
पाटबधारे मंडळ, 
उस्मानाबाद 


यांचे कार्यालय- २ 


मुख्य अभियंता व मुख्य 
लेखा प्रशासक, लाभक्षेत्र 


विकास प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 
MH-IRRIGATION- 
CHIEF AUDITOR- 


मुख्य अभियंता व 
मुख्य ळेखा 
प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


9) सहायक मुख्य अभियंता 
(मुख्य अभियंता व मुख्य 
प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास 
प्राधिकरण, औरंगाबाद) 


२) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ. लाक्षेवि, 
औंरगाबाद) 


महापारचे काम 
पहाणारे वर्ग-३ च्या 
कर्मचाऱ्यांची 
कार्यालयनिहाय संख्या 
खालीलप्रमाणे 
राहील:- 


१) मुख्य अभियंता,व 
मुख्य लेखा प्रशासन, 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


WATER RESOURCES- 


चंद्रपूर) 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
WATER AND 3) उप / सहायक अधीक्षक | लाभक्षेत्र विकास 
IRRIGATION- अभियंता, (अ.अ., लाक्षेवि, | प्राधिकरण, औरंगाबाद 
AURANGABAD बीड) यांचे कार्यालय -१. 
४) उप / सहायक अधीक्षक २) सदर मु. अ 
अभियंता, (अ.अ.लाभक्षेत्र | कार्यालयांतर्गत सर्व 
विकास प्राधिकरण, लातूर) | अधीक्षक अभियंता 
५) उप / सहायक अधीक्षक | यांचे कार्यालय- २ 
अभियंता, (31.31. sed 
पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, 
नांदेड 
७ मुख्य अभियंता, उत्तर | मुख्य अभियंता, १) सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक । उत्तर महाराष्ट्र (मुख्य अभियंता, उत्तर | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION- प्रदेश, नाशिक महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक) | कर्मचाऱ्यांची | 
तगत. शवा २) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 
अभियंता (अ.अ., लाक्षेवि, | खालीलप्रमाणे 
शि अहमदनगर) राहील:- 
MAHARASHTRA 3) उप / सहायक अधीक्षक ।१) मुख्य अभियंता, 
REGION-NASHIK अभियंता  (अ.अ.लाक्षेवि, | उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, 
नाशिक) नाशिक यांचे कार्यालय 
-१. 
2) सदर मु. अ. 
कार्यालयांतर्गत सर्व 
अधीक्षक अभियंता 
यांचे कार्यालय- २ 
८ मुख्य अभियंता, जसंवि, | मुख्य अभियंता, | १ सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
नागपूर (सदर OU मध्ये | जसंवि, नागपूर (मुख्य अभियंता, जसंवि, | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
कार्यकारी संचालक, विदर्भ नागपूर) कर्मचाऱ्यांची 
पाटबंधारे विकास कार्यालयनिहाय संख्या 
महामंडळ, नागपूर या २) उप / सहायक अधीक्षक | खालीलप्रमाणे 
कार्यालयातील राजपत्रित अभियंता  (अ.अ.लाक्षेवि, | राहील:- 
अधिकाऱ्यांचा  समोवठा नागपूर) १) कार्यकारी 
आहे.) ३) उप / सहायक अधीक्षक | संचालक, विदर्भ 
MH-IRRIGATION- अभियंता,  (अ.अ.चंद्रपूर | पाटबंधारे विकास 
CHIEF = ENGINEER- पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, | महामंडळ, नागपूर 


यांचे कार्यालय - १. 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
WRD-NAGPUR ४) उप / सहायक अधीक्षक | 2) मुख्य अभियंता , 
अभियंता, (अ.अ.पाटबंधारे | जसंवि, नागपूर यांचे 
प्रकल्प अन्वेषण मंडळ, | कार्यालय -१. 
नागपूर) 3) सदर मु. अ 
५) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयांतर्गत सर्व 
अभियंता (अ.अ.भंडारा | अधीक्षक अभियंता 
सिंचन मंडळ, भंडारा) यांचे कार्यालय- २ 
९ मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द | मुख्य अभियंता, | १ सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
प्रकल्प, जसंवि, नागपूर | गोसीखुर्द प्रकल्प, | (मुख्य अभियंता, गोसीखुर्द | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION- जसंवि, नागपूर प्रकल्प, जसंवि, नागपूर कर्मचाऱ्यांची 
CHIEF — ENGINEER- 2) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 
GOSIKHURD अभियंता, (अ.अ.गोसीखुर्द | खालीलप्रमाणे 
PROJECT-NAGPUR प्रकल्प मंडळ, नागपूर) राहील:- 


३) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ.गोसीखुर्द 
उपसा सिंचन मंडळ, 
नागपूर) 


४) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता,  (अ.अ.नागपूर 
पाटबंधारे मंडळ, नागपूर) 


१ मुख्य अभियंता, 
गोसीखुर्द प्रकल्प, 
जसंवि, नागपूर यांचे 
कार्यालय - 9. 

2 सदर मु. अ. 
कार्यालयांतर्गत सर्व 
अधीक्षक अभियंता 
यांचे कार्यालय- २ 


| मुख्य अभियंता (विप्र, | मुख्य अभियंता | १ सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
जसंवि, अमरावती (विप्र,  जसंवि, | (विप्रो, जसंवि, अमरावती । पहाणारे वर्ग-३ च्या 
के. ताणली. अभियंता, | (अ.अ.वाशिम | कार्यालयनिहाय संख्या 
ह. शि पाटबंधारे मंडळ, वाशिम) खालीलप्रमाणे राहील 
SPECIAL 7३००६९०७- 3 Sa क ती. 

WRD-AMRAVATI 


अभियंता, (अ.अ.अमरावती 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
अमरावती 


४) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता  (अ.अ.अकोला 
सिंचन मंडळ, अकोला 


१ मुख्य अभियंता 


(विप्र), जसंवि, 
अमरावती यांचे 
कार्यालय - 9. 

2) सदर मु. अ. 
कार्यालयांतर्गत सर्व 
अधीक्षक अभियंता 


यांचे कार्यालय- २ 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
| १ । मुख्य अभियंता जसंवि, | मुख्य अभियंता, | 9) सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
अमरावती MH- | जसंवि, अमरावती । (मुख्य अभियंता, जसंवि, पहाणारे वर्ग-३ च्या 
IRRIGATION-CHIEF अमरावती) कर्मचाऱ्यांची 
ENGINEER WATER २) उप /सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 
र अभियंता, (अ.अ.यवतमाळ | खालीलप्रमाणे 
तिन पाटबंधारे मंडळ, यवतमाळ) | राहील:- 
AMRAVATI 3) उप / सहायक अधीक्षक | 9) मुख्य अभियंता, 
अभियंता, (अ.अ.बुलढाणा | जसंवि, अमरावती 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, | यांचे कार्यालय - १. 
बुलढाणा) २ सदर मु. अ. 
४) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयांतर्गत सर्व 
अभियंता, (अ.अ.उर्ध्व वर्धा | अधीक्षक अभियंता 
सिंचन मंडळ, अमरावती) यांचे कार्यालय- २ 
५) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ.यवतमाळ 
सिंचन मंडळ, यवतमाळ) 
१२ | मुख्य अभियंता, नियोजन व | मुख्य अभियंता, | 9) सहायक मुख्य अभियंता, | महापारचे काम 
जलविज्ञान, नाशिक (सदर | नियोजन व | (मुख्य अभियंता, नियोजन व । पहाणारे वर्ग-३ च्या 
OU मध्ये महासंचालक, | जलविज्ञान, जलविज्ञान, नाशिक) कर्मचाऱ्यांची 
संकल्पन, प्रशिक्षण, | नाशिक २) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 
ee eee अभियंता (अ.अ.आधार । खालीलप्रमाणे 
गवती व सामुग्री, संकलन नियोजन व | राहील:- 


सुरक्षा, नाशिक 
कार्यालयातील राजपत्रित 
अधिकाऱ्यांचा समावेश 
आहे.) 
MH-IRRIGATION- 
CHIEF = ENGINEER- 
HYDROLOGY = AND 
DAM SAFETY-NASHIK 


जलविज्ञान मंडळ, नाशिक) 


३) उप / सहायक अधीक्षक 


अभियंता (अ.अ.आधार 
सामुग्री व पृथःकरण, 
नाशिक) 

४) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अ.धरण 
सुरक्षितता संघटना, 
नाशिक) 


१) महासंचालक, 
संकल्पन, प्रशिक्षण, 
जलविज्ञान, संशोधन 
व सुरक्षा नाशिक यांचे 
कार्यालय-१. 

२) मुख्य अभियंता, 
नियोजन व 
जलविज्ञान, नाशिक 
यांचे कार्यालय - १. 
3) सदर मु. अ. 
कार्यालयांतर्गत सर्व 
अधीक्षक अभियंता 
यांचे कार्यालय- २ 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
१३ । मुख्य अभियंता, | मुख्य अभियंता, | १) सहायक मुख्य अभियंता, | महापारचे काम 
संकल्पचित्र मंडळ, नाशिक | संकल्पचित्र मंडळ, | (मुख्य अभियंता, संकल्पचित्र | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION- नाशिक मंडळ, नाशिक) कर्मचाऱ्यांची 
तह. ENGINEER: २) उप / सहायक अधीक्षक कार्यालयनिहाय संख्या 
चि अभियंता, (अ.अ.मध्यवर्ती | खालीलप्रमाणे 
नक डग संकल्पचित्र संघटना (धरण), | राहील:- 
ORGANISATION  - नाशिक १) मुख्य अभियंता, 
NASHIK 3) उप / सहायक अधीक्षक | संकल्पचित्र मंडळ, 
अभियंता, (अ.अ.मध्यवर्ती  नाशियांचे कार्यालय - 
संकल्पचित्र संघटना (व्दारे), | १. 
नाशिक (सीडीओ) 2) सदर मु. अ. 
३) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयांतर्गत सर्व 
अभियंता, (अ.अ.मध्यवर्ती | अधीक्षक अभियंता 


संकल्पचित्र संघटना (उपसा 
सिंचन योजना), नाशिक 


४) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ.मध्यवर्ती 
संकल्पचित्र संघटना 
(कालवे), नाशिक 


यांचे कार्यालय- २ 


१४ 


अधीक्षक अभियंता व सह 
संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन 
संस्था, (मेरी), नाशिक 
(सदर OU मध्ये अधीक्षक 
अभियंता (मेरी), अधीक्षक 
अभियंता (मेटा आणि 
अधीक्षक अभियंता 
(रा.तां.सा.समिती, नाशिक) 
या कार्यालयातील 
राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा 
समावेडा& आहे.)  ।|॥-- 
IRRIGATION- 
SUPERITENDING 
ENGINEER- 


अधीक्षक अभियंता 
व सह संचालक, 
महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था, 
(मेरी), नाशिक 


१) उप / सहायक अधीक्षक 


अभियंता (अ.अभि व सह 
संचालक, महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी संशोधन 


संस्था, नाशिक (मेरी) 


२) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता (अ.अभि व प्राचार्य, 


महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण संस्था, नाशिक 
(मेंटा) 


3) उप /सहायक अधीक्षक 
अभियंता, 
(अ.अभि.राज्यस्तरीय 
तांत्रिक सल्लागार समिती, 
नाशिक (5110) 


महापारचे काम 
पहाणारे वर्ग-३ च्या 
कर्मचाऱ्यांची 
कार्यालयनिहाय संख्या 
खालीलप्रमाणे 
राहील:- 


१) अधीक्षक अभियंता, 
q We संचालक, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
संशोधन संस्था (मेरी) 
यांचे कार्यालय -१ 

२) अ.अभि व प्राचार्य, 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी 
प्रशिक्षण संस्था, 
नाशिक (मेंटा) - १ 

३) 
अ.अभि.राज्यस्तरीय 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
MAHARASHTRA तांत्रिक सल्लागार 
ENGINEERING समिती, नाशिक 
RESEARCH CENTER, (SLTO)- 9 
MERI, NASHIK 
१५ | अधीक्षक अभियंता, | अधीक्षक अभियंता, | उप / सहायक अधीक्षक | महापारचे काम 
पाटबंधारे संशोधन विकास, | पाटबंधारे संशोधन | अभियंता, (अ.अ. पाटबंधारे | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
संचालनालय, पुणे विकास, संशोधन विकास, | कर्मचाऱ्यांची 
संचालनालय, पुणे | संचालनालय, पुणे) कार्यालयनिहाय संख्या 
खालीलप्रमाणे 
राहील:- 
१) अधीक्षक अभियंता, 
पाटबंधारे संशोधन 
विकास संचालनालय, 
पुणे यांचे कार्यालय -१ 
१६ | मुख्य लेखा परिक्षक जल व | मुख्य लेखा परिक्षक | सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, | जल व सिचन, । (मुख्य लेखा परिक्षक जल व । पहाणारे वर्ग-३ च्या 
औरंगाबाद कार्यालय महाराष्ट्र राज्य, | सिंचन, महाराष्ट्र राज्य, | कर्मचाऱ्यांची 
औरंगाबाद औरंगाबाद कार्यालय कार्यालयनिहाय संख्या 
कार्यालय खालीलप्रमाणे 
राहील:- 
१) मुख्य लेखा परिक्षक 
जल व सिंचन, 
औरंगाबाद यांचे 
कार्यालय-१. 
१७ । दक्षता पथक कार्यालय, | अधीक्षक अभियंता, | उप अभियंता, दक्षता पथक | महापारचे काम 
ठाणे दक्षता पथक कार्यालय ठाणे पहाणारे वर्ग - ३ च्या 
(सदर OU मध्ये दक्षता | कार्यालय, ठाणे | उप अभियंता, दक्षता पथक | कर्मचाऱ्यांची 
पथक ठाणे, पुणे, ब क कार्यालयनिहाय संख्या 
त व ता उप , ea दक्षता पथक | खालीलप्रमाणे 
कार्यालय, औरंगाबाद राहील:- 


नागपूर या कार्यालयातील 
राजपत्रित अधिकार्‍यांचा 


उप अभियंता, दक्षता पथक 
कार्यालय, अमरावती 


प्रत्येक दक्षता पथक 
कार्यालयास - 9 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
समावेश आहे.) उप अभियंता, दक्षता पथक 
MH-IRRIGATION- कार्यालय, नागपूर 
SUPERITENDING 
ENGINEER-VIGILANCE 
OFFICE 
q¢ | अधीक्षक अभियंता, कृष्णा | अधीक्षक अभियंता, | उप / सहायक अधीक्षक | महापारचे काम 
पाणी तंटा लवाद कक्ष, पुणे | कृष्णा पाणी तंटा । अभियता, (अधीक्षक | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION- लवाद कक्ष, पुणे | अभियंता, कृष्णा पाणी तंटा | कर्मचाऱ्यांची 
SUPERINTENDING लवाद कक्ष, पुणे) कार्यालयनिहाय संख्या 
ENGINEER-KRISHNA खालीलप्रमाणे 
WATER DISPUTE राहील:- 
TRIBUNAL-PUNE १) अधीक्षक अभियंता, 
कृष्णा पाणी, तंटा 
लवाद कक्ष, पुणे यांचे 
कार्यालय -१ 
१९ । सविव, आंतरराज्य | सचिव, आंतरराज्य | सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण | महापारचे काम 
नियंत्रण मंडळ, नागपूर । नियंत्रण मंडळ, | मंडळ, नागपूर | पहाणारे वर्ग-३ चा १ 
नागपूर कार्यालयातील राजपत्रित | कर्मचारी. 
अधिकारी 
२० | अधीक्षक अभियंता, | अधीक्षक अभियंता, | उप / सहायक अधीक्षक | महापारचे काम 
खारभूमी विकास मंडळ, । खारभूमी विकास । अभियंता, खारभूमी विकास | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
ठाणे मंडळ, ठाणे मंडळ ठाणे कर्मचाऱ्यांची 
कार्यालयनिहाय संख्या 
खालीलप्रमाणे 
राहील:- 
१) अधीक्षक अभियंता, 
खारभूमी विकास 
मंडळ, ठाणे यांचे 
कार्यालय -१ 
२१ । मुख्य अभियंता (विद्युत) | मुख्य  अभियता | १ सहायक मुख्य अभियंता | महापारचे काम 
जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई | (विद्युत, जलविद्युत । (मुख्य अभियता (विद्युत), | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION- प्रकल्प, मुंबई जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई  । कर्मचाऱ्यांची 
CHIEF ENGINEER २) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 
(ELECTRICAL)- अभियंता  (अ.अ.घाटघर | खालीलप्रमाणे 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


अ.क्र Organisation Unit प्राथमिक परिरक्षक अतिरिक्त परिरक्षक पार व्यवस्थापक 
HYDROELECTRIC (विवयां) मंडळ, कळवा, ठाणे | राहील:- 
PROJECT-MUMBAI 3) उप/ सहायक अधीक्षक | १ मुख्य अभियंता 

अभियंता  (अ.अ.बांधकाम | (विद्युत, जलविद्युत 
मंडळ, कोल्हापूर) प्रकल्प, मुंबई यांचे 
४) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालय- १. 
अभियंता  (अ.अ.कोयना २ सदर मु. अ 
(विवयां), संकल्पचित्र मंडळ, | कार्यालयांतर्गत सर्व 
पुणे) अधीक्षक अभियंता 
५७) उप / सहायक अधीक्षक | यांचे कार्यालय-२ 
अभियंता, (अ.अ. विदर्भ 

जलविद्युत व उपसा सिंचन 

मंडळ, नागपूर 

२२ । मुख्य अभियंता (स्थापत्य) , | मुख्य अभियंता | १ सहायक मुख्य अभियंता, | महापारचे काम 
जल विद्युत प्रकल्प व | (स्थापत्य) , जल । मुख्य अभियंता (स्थापत्य) , | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
गुणनियंत्रण, पुणे MH-| विद्युत प्रकल्प व| जल विद्युत प्रकल्प व | कर्मचाऱ्यांची 
IRRIGATION-CHIEF गुणनियंत्रण, पुणे | गुणनियंत्रण, पुणे कार्यालयनिहाय संख्या 
ENGINEER(CIVIL) - २) उप / सहायक अधीक्षक | खालीलप्रमाणे राहील 
HYDROELECTRIC अभियंता (अ.अ. कोयना | :- 

PROJECT AND संकल्पचित्र मंडळ, पुणे) १ मुख्य अभियंता 

QUALITY CONTROL - 3) उप / सहायक अधीक्षक | (स्थापत्य, जलविद्युत 

PUNE अभियंता (अ.अ.गुण नियंत्रण | प्रकल्प व गुणनियंत्रण, 
मंडळ, पुणे) पुणे यांचे कार्यालय - 
४) उप / सहायक अधीक्षक | १. 
अभियंता (अ.अ.गुण नियंत्रण | २ सदर मु. अ. 
मंडळ, औरंगाबाद) कार्यालयांतर्गत सर्व 
५) उप / सहायक अधीक्षक | अधीक्षक अभियंता 
अभियंता (अ.अ.गुण नियंत्रण | यांचे कार्यालय- २ 
मंडळ, नागपूर) 

२३ «| मुख्य अभियंता (यांत्रिकी), | मुख्य अभियंता, | १ सहा मुख्य अभियंता, | महापारचे काम 
जलसंपदा विभाग, नाशिक | यांत्रिकी, (मुख्य अभियंता, यात्रिकी, | पहाणारे वर्ग-३ च्या 
MH-IRRIGATION- जलसंपदा विभाग, | जलसंपदा विभाग, नाशिक. | कर्मचाऱ्यांची 
CHIEF ENGINEER नाशिक २) उप / सहायक अधीक्षक | कार्यालयनिहाय संख्या 
(MECHANICAL) Z अभियंता, (अ.अ.यात्रिकी | खालीलप्रमाणे राहील 
NASHIK मंडळ, नाशिक) र 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः गोपअ-२०२२/प्र.क्र.१३/गोपनीय कार्यासन 


Organisation Unit 


प्राथमिक परिरक्षक 


अतिरिक्त परिरक्षक 


पार व्यवस्थापक 


३) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ.यात्रिकी 
मंडळ, पुणे) 


४) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ.यात्रिकी 
मंडळ, नांदेड) 


५) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ.यात्रिकी 
मंडळ, कोल्हापूर) 


६) उप / सहायक अधीक्षक 
अभियंता, (अ.अ.यात्रिकी 
मंडळ, नागपूर) 


१) मुख्य अभियंता 
(यांत्रिक) जलसंपदा 
विभाग नाशिक यांचे 
कार्यालय-१. 

२ सदर मु. अ 
कार्यालयांतर्गत 
मंडळातील सर्व 
अधीक्षक अभियंता 
यांचे कार्यालय - २. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


